शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद 
महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांची औषधे, 
सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींच्या 
खरेदीची मर्यादा वाढविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.८३/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २६ डिसेंबर २०२२ 


वाचा:- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ 
(२१)सावपुमर्यादा/२०२१-२२/३० टक्‍के मर्यादा/१३८७२/२१, दिनांक २१.१०.२०२१. 
३) आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण ,व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र .9॥₹१-२३०२४/८/२०२२- 
PROC, दिनांक २७.११.२०२२. 
प्रस्तावना:- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय / दंत/ आयुर्वेद महाविद्यालय व 
रुग्णालयांना आवश्‍यक असणारी यंत्रसामुग्री, साधनसामुग्री, उपकरणे, औषधे, सरजिकल्स साहित्य व 
तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळामार्फत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार 
औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व अन्य बाबींकरिता (२१) सामुग्री व पुरवठा या उद्दिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पित 
निधीपैकी १० टक्के निधी अत्यावश्‍यक परिस्थितीत औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींच्या 
संस्थास्तरावरील खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात येतो उर्वरित निधी हाफकिन महामंडळास वर्ग करुन उक्त 
बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळामार्फत करण्यात येते. शासनाच्या विविध विभागांकडून औषधे, 
सजिकल्स साहित्य व तद्नुंगिक बाबींच्या खरेदीबाबतची प्रशासकीय मान्यता एकाच वेळी प्राप्त न होणे, 
विभागाकडून वितरण यादी प्राप्त होण्यास विलंब होणे, खरेदी कक्षाकडे असलेले अपुरे मनुष्यबळ व 
सुविधांच्या आभावामुळे हाफकिन महामंडळास निविदा प्रक्रिया राबवितांना विलंब होत असल्याने, तसेच 
मागणी करण्यात येत असलेल्या औषधी बाबींचा पुरवठा पुरवठादाराकडून टप्प्याटप्प्याने होत असल्याने, 
औषधी व अन्य बाबींचा संस्थांना पुरवठा होण्यास विलंब होतो. यास्तव रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा 
निर्माण होऊन रुग्णसेवेस बाधा येऊ नये याकरीता स्थानिक पातळीवरील औषधे व अन्य बाबींच्या 
खरेदीकरिता निश्चित करण्यात आलेली १० टक्केच्या मर्यादेमध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. यास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.८३/प्रशा-२, दिनांक २६.१२.२०२२. 


झासन निर्णय:- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन आणि आयुष संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय / दंत/ आयुर्वेद 
महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांना रुग्णसेवेसाठी आवश्‍यक असलेली दैनंदिन व जीवनाश्यक 
औषधी, सर्जिकल्स साहित्य, व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी स्थानिक स्तरावर करण्यासाठी निश्चित 
करण्यात आलेली मर्यादा Io टक्केवरुन ३० टक्केपर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्यानुसार (२१) सामुग्री व पुरवठा या उद्दिष्टांतर्गत औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींकरिता 
मंजूर निधीपैकी wo टक्के निधी हाफकिन महामंडळास वर्ग करुन उर्वरित ३० टक्के निधी 
संस्थास्तरावरील खरेदी करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात यावा. 


२. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. ३ वरील दिनांक २७.११.२०२२ रोजीच्या 
पत्रासोबत जोडलेल्या यादीमध्ये नमुद करण्यात आलेल्या रु. १० लाखापेक्षा कमी किमतींच्या औषधी, 
सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची निविदा प्रक्रिया मे. हाफकिन महामंडळाच्या खरेदी कक्षामार्फत 
राबवून पुरवठादारासोबत दरकरार (Rate Contract) करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. उपरोक्त सर्व खरेदी करतांना, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित तरतूदींचे तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, 
आदेश व सूचनां विचारात घेऊन करण्यात यावी. तसेच वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेतच खरेदी करण्यात 
यावी. याबाबतचा खर्च संस्थांना त्यांच्या लेखाशिर्षाखाली (२१) सामुग्री व पुरवठा या उद्दिष्टांतर्गत मंजूर 
करण्यात आलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२६१४४२०४६९१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash 
Babanrao 
Surwase 10 
(प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Surwas 
2 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, नागपूर/मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.८३/प्रशा-२, दिनांक २६.१२.२०२२. 


२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

३. व्यवस्थापकिय संचालक, मे. हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

५. सहसंचालक (खरेदी कक्ष), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. सर्व अधिष्ठाता/अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालय व रुग्णालये. 
., निवडनस्ती (प्रशा-२) 


eo (२ G&G © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


